सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्य ई- 
गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत रु.६२५.०० लाख निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ईगव्ह -२०२२/प्र.क्र.१०४/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २७ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ :-१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र ४३/अर्थ-३, दिनांक ०४ एप्रिल, २०२२. 
२) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. STS -२०२२/प्र.क्र.१०४/१४-अ, दि. ११ मे, २०२२ 
३) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. HTS -२०२२/प्र.क्र.१०४/१४-अ, 
दि. ०३ ऑगस्ट, २०२२. 
४) कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र. STS -२०२२/प्र.क्र.१०४/१४-अ, 
दि. २१ ऑक्टोंबर, २०२२. 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृआ/सं.प्र./ई-गव्हर्नन्स/ ३४५१-२७८२/४१८३/२०२३, 
दि. २१ फेब्रुवारी, २०२३. 


प्रस्तावना :- 


कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयदृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. 
कृषि wean, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग (खुद्द) व कृषि आयुक्‍तालयामार्फत ई-गव्हर्नन्स 
कार्यक्रमांतर्गत विविध उपक्रम राबविण्यात येतात, तसेच विविध उपक्रमांचे नियोजन करण्यात येते. 
सदर योजनेंतर्गत राज्य शासनातर्फे दरवर्षी ठराविक रक्‍कम मंजूर करण्यात येते व सदर मंजूर झालेली 
रक्‍कम कृषि विभाग (खुद्द) तसेच कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आवश्यकतेनुसार विभागून वितरीत 
करण्यात येते. 


ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजनांतर्गत योजना असून सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षामध्ये सदर 
योजनेसाठी (३४५१ २७८२) एकूण रुपये २५ कोटी अर्थसंकल्पित केले असून वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १ 
येथील परिपत्रकानुसार सन २०२२-२३ च्या अनिवार्य व कार्यक्रमखर्चासाठी अर्थसंकल्पीत तरतूदीच्या ६० 
टक्के म्हणजेच रु. १५ कोटी निधी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत विभागास वितरणासाठी उपलब्ध 
करुन दिला आहे. वित्त विभागाने विभागास वितरणाकरिता उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीपैकी 
रु.८७५.०० लाख निधी संदर्भ क्र. २, ३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये कृषि विभाग (eye) व आयुक्तालय 
स्तरावर वितरीत करण्यात आलेला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः STS - २०२२/प्र.क्र.१०४/१४-ओ, दिनांक : २७ फेब्रुवारी, 2023 


सबब, कृषि आयुक्तालयाने संदर्भ क्र. ५ येथील प्रस्तावान्वये सादर केलेल्या मागणीच्या अनुषंगाने 
राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत रु.६२५.०० लाख निधी वितरीत करण्याची 
बाब झासनाच्या विचाराधीन होती, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


१. सन २०२२-२३ मध्ये ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याकरिता रु. ६२५.०० लाख (रुपये 
सहाशे पंचवीस लाख फक्त) निधी कृषि विभाग (खुद्द), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय व कृषि 
आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. सदर निधी पुढील बाबींसाठी खर्च करण्यास या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अ. 
क्ट बाब निधी वितरण 


मंत्रालय स्तर (कृषि व पदुम विभाग खुद्द) 
i कृषि विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांचे सेवापुस्तके ई- १७,५७१.०० 
सेवापुस्तकात रूपांतरीत करण्याच्या अनुषंगाने सेवापुस्तकांच्या 
स्कॅनिंगच्या कामाचे DJ Mediaprint & Logistics Limited यांचे देयक 
अदा करणेकरिता. 

कृषि आयुक्तालय स्तर 

हिं महाआयटी, मुंबई व MRSAC, नगापूर यांना आगाऊ सेवाशुल्क अदा ५,७०,४२,४२९.०० 
करणे, क्लाऊड व्यवस्थापन, आयटी आज्ञावलींचे सिक्युरिटी ऑडीट व 
इतर तदनुषंगिक बाबी. 

२ | आय.टी.सल्लागार व तांत्रिक मनुष्यबळ सेवा ५४,४०,०००.०० 
एकूण &,24,00,000,00 


२. या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु. §24.00 लाख (रुपये Weal 
पंचवीस लाख फक्त) निधी वितरीत करण्यात आला असून तो पुढील लेखाशिर्षातर्गत सन २०२२-२३ 
करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीतुन खर्ची टाकावा :- 

“मागणी क्र.डी-७ 

३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(०२) योजना 

(०२) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 
(कृषि) (३४५१ २७८२),१७ संगणक खर्च 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. ६२५.०० लाख निधीपैकी रु. १७५७१/- निधी 
कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पुदम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः STS - २०२२/प्र.क्र.१०४/१४-ओ, दिनांक : २७ फेब्रुवारी, 2023 


यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व उप सचिव (आस्था), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे आणि उर्वरित रु. ६,२४,८२,४२९/- 
निधीचे आयुक्‍त (कृषि) कार्यालयाकरिता कोषागारातून आहरण व वितरणासाठी आयुक्‍त (कृषि), 


महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी व सहाय्यक संचालक (लेखा-१) यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, 
दि. og एप्रिल, २०२२ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे . 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२२७१५५५४७४४०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by KARAD SANTOSH BANSIRAO 
Date: 2023.02.27 16:23:39 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१) आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) अवर सचिव (आस्थापना), कृषि व पदुम विभाग (खुद्द) मंत्रालय, मुंबई-३२ 


) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य 

) मा.मंत्री (कृषि व फलोत्पादन), मंत्रालय, मुंबई 

) मा. विरोधी पक्षनेता विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 

) मा. राज्यमंत्री (कृषि), मंत्रालय, मुंबई 

) सर्व मा. संसद सदस्य/महाराष्ट्र विधानसभा सदस्य/महाराष्ट्र विधानपरिषद सदस्य 
) 

) 

) 

) 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


१०) महाळेखापाल१/२ (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर 

११) वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई 
) 
) 


93) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष नवीन प्रशासकीय भवन ५ वा मजला, मुंबई 
१४) निवडनस्ती (१४-अ कार्यासन) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


